सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र 
पुरस्कृत “far शक्ती” या एकछत्री योजनेच्या 
“सामर्थ्य” या उपयोजनेंतर्गत “महिला 
सक्षमीकरण केंद” या घटक योजनेसाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-मिदान २०२४/प्र.क्र.७०/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:-१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 

दि.०३.०१.२०२३. 

२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मसकें २०२२/प्र.क्र.३०८/कार्या-२, 
दि.२६.०७.२०२३. 

३. उप सचिव, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे केंद्र शासन पत्र क्र. 
NHEW/89/2023-NHEW (१०९७९०), दि.११.१२.२०२३. 

४. अवर सचिव, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे केंद्र शासन पत्र क्र. 
NHEW/2/2022-NHEW (१०३२००), दि.२२.०३.२०२४. 

५.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३. 

६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिशान २०२४/प्र.क्र.७०/कार्या-२, 
दि.२६.०३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “केंद्र पुरस्कृत “मिशन शक्‍ती” या योजनेंतर्गत “महिला 
सक्षमीकरण be” घटक योजनेतंर्गत सुधारित अंदाज तरतूदीनुसार केंद्र हिस्सा ६०% या प्रमाणात 
रु.३४०.४४ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिस्सा ४०% या प्रमाणात रु.२२६.९६ लक्ष इतका निधी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांना संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


केंद्र पुरस्कृत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह “सखी निवास” (केंद्र: राज्य हिस्सा ६०:४०) 
या योजनेखाली केलेल्या सुधारित अंदाज तरतूदीमधून केंद्र हिस्सा ६०% या प्रमाणात रु.४६४.५७ लक्ष व 
त्यास समरुप राज्य हिस्सा ४०% या प्रमाणात रु.३०९.७१ लक्ष इतका निधी असा एकूण रु.७७४.२८ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः मिशन २०२४/प्र.क्र.७०/कार्या-२ 


इतका निधी पूनर्विनियोजित करण्यास मान्यता देऊन, केंद्र पुरस्कृत “महिला सक्षमीकरण केंद्र“ या घटक 
योजनेंतर्गत ३१- सहायक अनुदानासाठी (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता केंद्र हिस्सा ६०% या प्रमाणात 
रु.४६४.५७ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिस्सा ४०% या प्रमाणात रु.३०९.७१ लक्ष इतका निधी असा एकूण 
रु.७७४.२८ लक्ष इतका निधी वितरणासाठी वित्त विभागाने BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. 


त्यानुषंगाने केंद्र पुरस्कृत “महिला सक्षमीकरण be” या घटक योजनेंतर्गत ३१-सहायक 
अनुदानासाठी (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता उपरोक्तप्रमाणे वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
HINT हिस्सा एकत्रित रु.७७४.२८ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह “सखी 
निवास” या घटक योजनेंतर्गत ३१- सहायक अनुदानासाठी (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता केंद्र हिस्सा ६०% 
या प्रमाणात रु.४६४.५८ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिस्सा ४०% या प्रमाणाळात रु.३०९.७२ लक्ष इतका 
निधी असा एकूण रु.७७४.३० लक्ष इतकी सुधारित अंदाज तरतूद करण्यात आली आहे. सदर सुधारित 
अंदाज तरतूदीमधून खाळीळ तक्त्यातील रकाना क्र.५ प्रमाणे केंद्रःराज्य हिस्सा या प्रमाणात एकत्रित 
एकूण रु.७७४.२८ लक्ष इतक्या निधीची घट करुन, केंद्र पुरस्कृत “महिला सक्षमीकरण केंद्र* या घटक 
योजनेंतर्गत ३१- सहायक अनुदानासाठी (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता केंद्र हिस्सा ६०% या प्रमाणात 
रु.४६४.५७ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिस्सा ४०% या प्रमाणात रु.३०९.७१ लक्ष इतका निधी असा एकूण 
रु.७७४.२८ लक्ष इतक्या निधीची वाढ पुनर्विनियोजनाव्दारे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 

अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय | पूनर्विनियोजना | पूनर्विनियोजना | पूनर्विनियोजना | या शासन 
अंदाज व्दारे वाढ (+) व्दारे घट () | नंतरची तरतूद | निर्णयाठाव्दा 

रे वितरीत 

निधी 

ळल २ ३ |, ४ 4 & | oo | 
; 2234, सामाजिक ४६४.५८ वि ४६४.५७ 7 7 


सुरक्षा व कल्याण 
०२, समाज कल्याण 
१०३, महिला कल्याण 
(30), “FIT 
शक्‍ती”-“सामर्थ्य”- 
“सखी निवास” 


शासन निर्णय क्रमांकः PRA २०२४/प्र.क्र.७०/कार्या-२ 


(30)(09), नोकरी 
करणाऱ्या महिलांसाठी 
वसतिगृह “सखी 
निवास”, (केंद्र हिस्सा 
६०%) (२२३५सी५३७) 
३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


(३०)(०२), नोकरी | ३०९.७२ शि ३०९.७१ 7 7 
करणाऱ्या 
महिलांसाठी वसतिगृह 
“सखी निवास”, 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
(२२३५सी५४६) 

३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


२ । २२३५, सामाजिक | ३४०.४४ ४६४.५७ 7 ८०५.०१ ४६४.५७ 
सुरक्षा व कल्याण 

०२, समाज कल्याण 
१०३, महिला कल्याण 
(३२(०१, “महिला 
सक्षमीकरण केंद्र” 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 
(२२३५ डी४९१) 
३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 


(३२(०२), “महिला| २२६.९६ ३०९.७१ शि ५३६.६७ ३०९.७१ 
सक्षमीकरण केंद्र” 
(राज्य हिस्सा ४०%) 
(२२३५ डी५०६) 
३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 


एकूण १३४१.७० ७७४.२८ ७७४.२८ १३४१.७० ७७४.२८ 


सदर शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन पुरस्कृत “सामर्थ्य” या 
उपयोजनेंतर्गत “महिला सक्षमीकरण केंद्र” (Hub for Empowerment of Women) या घटक योजनेंतर्गत 
राज्य व जिल्हास्तरावरील महिला सक्षमीकरण केंद्रासाठी लेखाशिर्ष २२३५ डी४९१ अंतर्गत ३१-सहायक 
अनुदान या उद्दीष्टाखाली (वेतनेत्तर) केंद्र हिस्सा ६०% या प्रमाणात रु.४६४.५७ लक्ष व त्यास समरुप 
लेखाशिर्ष २२३५ डी५०६ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदान या उद्दीष्टाखाली (वेतनेत्तर) राज्य हिस्सा ४०% या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिशन २०२४/प्र.क्र.७०/कार्या-२ 


प्रमाणात रु.३०९.७१ लक्ष इतका निधी असा एकत्रित एकूण रु.७७४.२८ लक्ष इतका निधी आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास पुढील नमूद विहित अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१) सदरचा निधी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी “मिशन शक्‍ती” या 
एकछत्री योजनेच्या “सामर्थ्य” या उपयोजनेचा “aor सक्षमीकरण he” या घटक 
योजनेच्या SNA खात्यात तात्काळ वर्ग करावा. 


२) “महिला सक्षमीकरण he” या घटक योजनेंतर्गत ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) साठीचा 
SNA खात्यामधील निधी खर्च करण्यासाठीचा प्रस्ताव (बाबनिहाय प्रलंबित दायित्वाचा निधी 
मागणी प्रस्ताव जिल्हानिहाय/केंद्रनिहाय) शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावा. 


3) सदर निधी खर्च करताना “मिठान शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या “महिला सक्षमीकरण केंद्र” 
या घटक योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४) सदर घटक योजनेंतर्गत मंजूर केलेला निधी ज्या उद्देशासाठी मंजूर केला आहे, त्या 
उद्देशासाठी वापरला जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५) प्रत्येक तिमाहीत, प्रकल्पाची प्रगती आणि त्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा 
खर्च महिला सक्षमीकरण केंद्राच्या कार्यान्वित प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावा. 


६) अनुदानाच्या पुढील हप्त्यासाठी खर्चाचे विवरणपत्र (SOE) सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


७) अनुदानाच्या पुढील हप्त्याची मागणी करण्यासाठी प्रकल्पावरील प्रगती अहवाल तसेच 
निधीची आवश्‍यकता देखील सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


८) केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.३ मधील नवीन घटकांच्या समावेश “Fert seh” या एकछत्री 
योजनेच्या “महिला सक्षमीकरण he” या घटक योजनेमध्ये करण्यास मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर सदर घटकावरीळ खर्च करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने नवीन घटकाचा 
समावेश केल्यानंतरच खर्चाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


२. सदर घटक योजनेवरील खर्चासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, लेखाधिकारी, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
पुणे यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत असून सदर निधी खर्चाची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे (UC) GFR च्या Form-98A मध्ये शासनास सादर करावीत. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११०/व्यय-६, दि.३१.०३.२०२४ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


शासन निर्णय क्रमांकः PRA २०२४/प्र.क्र.७9०/कार्या-२ 


8. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३११५०५२७४५३० असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD VINAYAKRAO 


KULKARNI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbd6aa4f9eec 
dOb5f7aca67ff32b2eef7b9ed2d85ab9442, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7D19730DDF785210D50C289 

O K U | KA R N | 34B75E9B7B4F5D06B6181CF1901CE3E48EC9 
£3985, cn=PRASAD VINAYAKRAO KULKARNI 
Date: 2024.03.31 17:47:10 +05'30' 


(प्र.वि. कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 

४. मा.सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर). 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर. 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र. 

१६.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 

बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित. 

२०. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ५ पैकी ष्‌ 


